परिवीक्षाधीन भा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/ पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३६६/पोल-१. 
शिबिर कार्यालय, जुने हैदराबाद हाऊस, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर. पिन-४४०००१. 
दिनांक : १५ डिसेंबर २०२३. 


शासन आदेश. 


सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, हैदराबाद, येथील “कटा Training of 
Basic Course (74 RR)” हे संस्थात्मक प्रशिक्षण पूर्ण करुन, महाराष्ट्र संवर्गात दिनांक १८.१२.२०२३ 
रोजी रुजू होणा-या, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद परिवीक्षाधीन भा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ 
(४ मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. परिवीक्षाधीन भा.पो.से. तुकडी पदस्थापना 
अधिका-याचे नाव (वर्ष) 
(१) (2) (3) (४) 
fia श्री. कमलेश मीणा २०१९ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
केज, जि. बीड 
२. | श्री. चव्हाण राहुल लक्ष्मण २०२० उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पुलगांव, जि. वर्धा 
३. | श्रीम. अन्नपूर्णा सिह २०२० उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
चोपडा, जि. जळगाव 
४. श्रीम. साटम नवमी ary २०२१ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
वरोरा, जि. चंद्रपूर 
५. | श्री. अनमोल मित्तल २०२१ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अकोट, जि. अकोला 
६. | श्री. बडेली चंद्रकांत रेडी २०२१ उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
चाकूर, जि. लातूर 
७. श्री. गुंजाळ सुरज भाऊसाहेब २०२१ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मालेगांव छावणी, नाशिक ग्रामीण 
८. | श्री. म्हस्के अनिल रामदास २०२१ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नांदेड हाहर 
९. श्री. चिलुमुला रजनीकांत २०२१ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
दारव्हा, जि. यवतमाळ 
| ०. | श्रीम. किरितिका सी. एम. २०२१ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अकलूज, सोलापूर ग्रामीण 


२. श्री. सूरज पांडुरंग गुरव, रा.पो.से., यांची “उपविभागीय पोलीस अधिकारी, नांदेड sev” A 
पदावरुन, याद्वारे, बदली करण्यात येत असून त्यांच्या बदलीने पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे 
काढण्यात येतील. 


शासन आदेशा HATH: आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३६६/पोल-१. 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय/महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


8, हा शासन Beal, पोळीस आस्थापना मंडळ H.9 यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य विचार करुन, 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


प्‌. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१५१४३४२२७३२९ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VENKATESH _ 22k:2:stsiirercttatan 


(=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb 


M AD H AV 2671d1da08208cfdd6677facOafdebf2 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ialN 


I ber=6E277C9088A4CB8B53E535A464 


2A6800B908C5DBDB3A63175760874EBA717AE 
B H A 1 -VENKATESH MADHAV BHAT 
Date: 2023.12.15 14:45:15 +05'30' 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, शिबिर कार्यालय, जुने हैदराबाद हाऊस, सिव्हिल 


लाईन्स, नागपूर. 

२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, शिबिर कार्यालय, नवीन हैदराबाद हाऊस, सिव्हिल 
लाईन्स, नागपूर 

३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (RIT BMF, नागपुर 


अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व परिक्षेत्रीय विहोष पोलीस महानिरीक्षक/पोलीस उप महानिरीक्षक. 

सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (NAT यहासांचाळक, महाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत 
निवड नस्ती, पोल-१. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


